बाष्पके संचालनालयातील 32 अस्थायी 
पदे दि.१.३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ 


पासून पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. बाष्पके-१२१७/प्र.क्र.५७/कामगार-१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०१८. 


संदर्भ :-१) शासन निर्णय, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग,क्र.आस्थापना-१०२००२/ 
१२६७/(भाग-२)/२००४/का-१, दि.२५.५.२००४ 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्र.बाष्पके-१२१७/प्रक्र-५७/कामगार-१ 
दि.१७.०१.२०१८ 
3) प्रभारी संचालक, बाष्पके, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे पत्र क्र.एसबी.१/जिएल-७०/ 
२०१८/१६८८, दि.२९.०१.२०१८. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आ.पु.क.,दि.०५/०३/२०१८. 


शासन निर्णय :- 


बाष्पके संचालनालयातील मुंबई, नागपूर, पुणे, सोलापूर, नाशिक, अहमदनगर व कोल्हापूर 
या कार्यालयांतील 32 अस्थायी राजपत्रित व अराजपत्रित पदांना संदर्भ क्र.२ येथील 
दि.१७.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०१.२०१८ ते २८.०२.२०१८ पर्यंत चाळू ठेवण्यास 
शासन मंजूरी देण्यात आली होती. 
२. बाष्यके संचालनालयातील आस्थापनेवरील अस्थायी राजपत्रित व अराजपत्रित सर्व मंजूर 
पदांचा सर्वकष आढावा पूर्ण होऊन मा. उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने व वित्त विभागाच्या 
सहमतीने संदर्भ क्र.१ अन्वये आकृतीबंधाबाबतचे आदेश निर्गमित केलेले आहेत. त्यामध्ये 
काही पदे नव्याने निर्माण केलेली आहेत व काही पदे स्थलांतरीत केलेली आहेत. सद्य:परिस्थितीत 
सर्व पदे आवश्‍यक असून, यापुढेही सर्व पदे वापरण्यात येणार आहेत. यास्तव सोबतच्या 
विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे बाष्पके संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील ३२ अस्थायी 
राजपत्रित व अराजपत्रित पदे दि.०१.०३.२०१८ पासून दि.३०.०९.२०१८ पर्यन्त चालू ठेवण्यास 
शासन मंजूरी देत आहे. 
३. पदधारकांना शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेले अनुज्ञेय भत्ते देण्यात यावेत. 


४. यासंबंधी होणारा खर्च मागणी क्रमांक के-४, लेखाशीर्ष "२२३०-कामगार व सेवायोजन (०१) 
कामगार (१०२) कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता (00)(02) बाष्पके संचालनालय" (२२३० ०५३२) ०१ 
वेतन" या शिर्षाखाली टाकण्यात यावा व तो २०१७-२०१८ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर करण्यांत 
येणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यांत यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बाष्पके-१२१७/प्र.क्र.५७/कामगार-१ 


५. सदरचा झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/ प्र.क्र.०८/१६/ 
वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या 
अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८०३१५१२०४०५५०१० असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Satish 
Bhartiya हा 
(सतिश भारतीय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत माहितीस्तव, 
१. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधान सभा, यांचे खाजगी सचिव , महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


२. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक 


१. प्रभारी संचालक, बाष्पके संचालनालय,मुंबई. 

२. सह/उप संचालक, बाष्पके, नागपूर/पुणे/अहमदनगर/नाशिक 
/कोल्हापूर/सोलापूर.(व्दारा प्र्‌संचालक,बाष्पके संचालनालय, मुंबई.) 

३. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र-२, नागपूर 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/पुणे/अहमदनगर/नाशिक कोल्हापूर/सोलापूर. 

८. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-१९/व्यय-१६ 

९. कार्यासन प्रशासन -१, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग. 

१०.निवड नस्ती (कामगार-१). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बाष्पके-१२१७/प्र.क्र.५७/कामगार-१ 


शासन निर्णय, क्र.बाष्पके-१२१७/प्र.क्र.५७/कामगार-१, दि. १५.०३.२०१८ चे सहपत्र 


वेतनश्रेणी 


निर्मिती आदेशा 


रु.९३००-३४८०० 
ग्रेड पे रु.४६०० 


लघुलेखक 
(निम्नश्रेणी) 


रु.९३००-३४८०० 
ग्रेड पे रु.४३०० 


कनिष्ठ तंत्र 
सहाय्यक 


रु.९३००-३४८०० 
ग्रेड पे रु.४३०० 
(पाच वर्षाच्या 
सेवेनंतर 
अभियांत्रिकी 
पदविधारकास) 
रु.९३००-३४८०० 
ग्रेड पे रु.४४०० 


वरिष्ठ लिपिक रु.५२००-२०२०० 
शिंगी कि * aa 

दप्तरी रु.४४४०-७४४० १ 
er faevewees 
नाईक रु.४४४०-७४०० १ 
ed विडवेर्व | 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
क्र.एसबीई-१०२००२/१२६७/ (भाग-२)/२००४/ काम-१, 
दि.२५.५.२००४ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
क्र.एसबीई-२२८३/(२७७४)/का-६, दि.१६.५.१९८४ 
१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
क्र.एसबीई-२२८३/(२७७४)/ काम-६, दि.१६.५.१९८४ 
पुननिर्मित 

२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
क्र.एसबीई-१७८६/(३९५३)/का-८, दि.२५.६.१९९१. 

१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
क्र.एसबीई-२२८३/(२७७४)/ काम-६, दि.१६.५.१९८४ . 
२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
क्र.आस्थापना-१०२००२/१२६७/ 
(भाग-२)/२००४/काम-१, दि.२५.५.२००४ 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
क्र.एसबीई-२२७३/१८४२४१/ का-३, 

दि. २०.८.१९७३. 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
क्र.एसबीई-२३६६/१०८१/का-३, दि.२९.६.१९६५ 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
क्र.एसबीई-१५८९/(५१३६)/का-६, दि.२९.११.८९. 


नागपूर येथील सह संचालक, बाष्पके यांचे कार्यालय 


८ | वरिष्ठ लिपिक रु.५२००-२०२०० १ | शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
ग्रेड पे रु.२४०० क्र.एसबीई-१७८३/(२६७५)/का-६, दि.१६.१.१९८७. 


पुणे येथील सह संचालक, बाष्पके यांचे कार्यालय 


उप संचालक, 
बाष्पके (राजपत्रित) 


रु.१५६००-३९१०० १ शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
ग्रेड पे रु.५४०० क्र.एसबीई-१७८३/(२६७५)/का-६, दि.१६.१.१९८७. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बाष्पके-१२१७/प्र.क्र.५७/कामगार-१ 


ह ््याडययकााखााप्रकययय््यय 
सहाय्यक ग्रेड पे रु.४३०० क्र.एसबीई-१७८३/(२६७५)/का-६, दि.१६.१.१९८७. 

(पाच वर्षाच्या २) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
सेवेनंतर क्र.आस्थापना-१०२००२/सीआर- 
अभियांत्रिकी १२६७/(भाग-२)/२००४/का-१, दि.२५.५.२००४ 
पदविधारकास) 
रु.९३००-३४८०० 
ग्रेड पे रु.४४०० 


११ | लिपिक- टकंळेखक | रु.५२००-२०२०० १ शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
ग्रेड पे रु.१९०० क्र.एसबीई-१४७५/१८२२/(४५८)/ काम-६, दि.६.७.१९७६ 
१२ | चपराझी रु.४४४०-७४४० १ शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
ग्रेड पे रु.१३०० क्र.एसबीई-१४७५/१८२२/(४५८)/काम-६,दि.६.७.१९७६ 
सोलापूर येथील उप संचालक, बाष्पके यांचे कार्यालय 
१३ | लिपिक-टंकलेखक | रु.५२००-२०२०० q शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
ग्रेड पे रु.१९०० क्र.एसबीई-१०६०/१८४३६१/का-३, दि.८.८.१९६० 
१४ | चपराझी रु.४४४०-७४४० १ झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
ग्रेड पे रु.१३०० क्र.एसबीई-१०६०/१८४३६१/का-३, दि.८.८.१९६० 
नाशिक येथील सह संचालक, बाष्पके यांचे कार्यालय 


१५ । सह संचालक, रु.१५६००-३९१०० शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार /॥किथाग 
बाष्पके (राजपत्रित) । ग्रेड पे रु.६६०० क्र.आस्थापना-१०२००२/सीआर- 
१२६७/(भाग-२)/२००४/का-१, दि.२५.५.२००४ 
१६ | वरिष्ठ लिपिक रु.५२००-२०२०० शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
ग्रेड पे रु.२४०० क्र.आस्थापना-१०२००२/सीआर- 
१२६७/(भाग-२)/२००४/का-१, दि.२५.५.२००४ 


१७ | लिपिक- रु.५२००-२०२०० १ | शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
री. चि. "कं क्र.एसबीई-११६८/१००४२८/का-३, दि.९.७.१९७० 

१८ | चपराझी रु.४४४०-७४४० १ | शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
ee eee 0 क्र.एसबीई-११७९/(१३६४)/ का-६, दि.३१.१०.१९७९ 

१९ | सह संचालक रु.१५६००-३९१०० १ शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
ae | क्र.एसबीई-१७८३/(२६७५)/का-६, दि.१६.१.१९८७. 

२० । उप संचालक रु. ५६००-३९१०० १ 

२१ वरिष्ठ लिपिक रु.५२००-२०२०० q 
Ce 

२२ | लिपिक- 


रु.५२००-२०२०० १ 
ग्रेड पे रु.१९०० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बाष्पके-१२१७/प्र.क्र.५७/कामगार-१ 


चपराशी रु.४४४०-७४४० 
ग्रेड पे रु.१३०० 


सह संचालक रु.१५६००-३९१०० झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
बाष्पके (राजपत्रित) । ग्रेड पे रु.६६०० क्र.आस्थापना-१०२००२/सीआर- १२६७/ 
(भाग-२)/२००४/का-१, दि.२५.५.२००४ 


२५ | उप संचालक रु.१५६००-३९१०० १ शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
बाष्पके (राजपत्रित) । ग्रेड पे रु.५४०० क्र.एसबीई-१७८३/(२६७५)/का-६, दि.१६.१.१९८७. 


२६ । वरिष्ठ लिपिक रु.५२००-२०२०० १ शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
ग्रेड पे रु.२४०० क्र.आस्थापना-१०२००२/सीआर- १२६७/ 
(भाग-२)/२००४/का-१, दि.२५.५.२००४ 


२७ | लिपिक-टंकलेखक | रु.५२००-२०२०० १ शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
| विभाग,ई-२२८३/(२७७४)/ काम-६, दि.१६.५.१९८४ 
२८ | चपराशी रु.४४४०-७४४० 2 १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
ग्रेड पे रु.१३०० क्र.एसबीई-११७९/(१३६४)/का-६, दि.३१.१०.१९८९. 
२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
| | 


क्र.एसबीई-१७८३/(२६७५)/का-६, दि.१६.१.१९८७. 


__ त. - ee eee 


Satish 
Bhartiya 


(सतिश भारतीय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


